RNI No.MAHBIL / 2009/ 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५ , अंक २० ]] 


मंगळवार , ऑगस्ट २७, २०१ ९ / भाद्र ५, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १०.०० 


असाधारण क्रमांक २७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा 

अधिनियमांन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग 

कोकण भवन , नवी मुंबई यांचेकडून 


आदेश 


क्रमांक साशा/ का -३ / नपा -२ /प्र.क्र .१९ ८/ २०१९.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९ ६५ चे कलम ९ ( २) मधील तरतुदीनुसार सन २०११ ची जनगणनेची लोकसंख्या विचारात घेऊन , रत्नागिरी जिल्ह्यातील 
लांजा नगरपंचायतीसाठी एकूण निवडून द्यावयाची सदस्य संख्या सोबतचे परिशिष्ट " अ " नुसार निश्चित करण्यात आली आहे . 

त्याचप्रमाणे नागरिकांचा मागासवर्ग व राखून ठेवावयाची स्त्री सदस्य संख्या आरक्षणासह तसेच अनुसूचित जाती व 
अनुसूचित जमाती 

राखून 

ठेवावयाची एकूण संख्या सन २०११ च्या जनगणनेच्या लोकसंखेनुसार निश्चित केलेली आहे. 
या आदेशाप्रमाणे सोबत परिशिष्ट “ अ” नुसार लांजा नगरपंचायतीची सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची आहे . 


( १ ) 


भाग एक - अ ( को.वि.पु.)- २७-१ 


परिशिष्ट"अ" रत्नागिरीजिल्ह्यातीललांजानगरपंचायतीच्याआरक्षणनिहायसदस्यसंख्या 


नगर पंचायतीचे 


नगर 

नगरनिवडणूक पंचायतीचे|पंचायतीचा 

द्यावयाची क्षेत्र 

वर्ग सदस्यसंख्या 


राखूनठेवलेल्यासदस्यांचीसंख्या 


रकाना५पैकीस्त्रियांसाठीराखूनठेवलेल्या 

जागेचीविभागणी 


नाव 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


(५) 


(६) 


सर्वसाधारण 


अनुसुचित जातीसाठी 


अनुसुचित जमातीसाठी 


नागरीकांच्यासर्वसाधारण|अनुसूचितअनुसूचित।नागरिकांच्या मागासवर्गमहिलाजातीसाठी|जमातीसाठी 

जमातीसाठीमागासवर्ग प्रवर्गासाठी 

(रकाना(रकानाप्रवर्गासाठी ६पैकी) 

( 
रकाना 
८ 
पैकी 
) 


७पैकी 


लाजा 


लांजा 


क 


१७ 


११ 


१ 


० 


५ 


६ 


O 


३ 


नगरपंचायत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २७, २०१९ / भाद्र ५, शके १ ९ ४१ 


शिवाजीदौंड, 

प्रादेशिकसंचालक 
नगरपालिका 
प्रशासन 
तथा 
विभागीय 
आयुक्त 
, 

कोकणविभाग. 


नवी 
मुंबई 
, 
दिनांक२३ऑगस्ट२०१९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २७, २०१ ९/ भाद्र ५, शके १९ ४१ 
THE REGIONAL DIRECTOR , MUNICIPAL ADMINISTRATION AND 
DIVISIONAL COMMISSIONER , KONKAN DIVISION 

KONKAN BHAVAN , NAVI MUMBAI 


3 


Order 


No. GB /DESK - 3 /NP - 2/kavi.- 198 / 2019.- Under section 9 (2 ) of The Maharashtra Municipal Councils , 
Nagar Panchayats and Industrial Township Act, 1965, taking into consideration 2011 Census Population , 
the number of councilors to be elected in respect of Lanja Nagar Panchayat, District Ratnagiri has been 
determined . 

For determining the number of seats to be reserved for women and backward class of citizens and 
the number of seats to be reserved with respect to Scheduled Caste and Scheduled Tribes , the census 
population of 2011 has been taken into consideration . The details of determined seats are given in the 
accompanying schedule . 

The general election of Lanja Nagar Panchayat for the seats mentioned in the accompanying 
Schedule A should be held as per this order . 


8 


Schedule"A" 


TotalNumberofSeatsofLanjaNagarpanchayat,Dist.Ratnagiri 


NameofLimitsofClassof 

NagarNagar Nagar PanchayatPanchayatPanchayat 


Total Numberof Councilors 

tobe elected 


ReservationofMemberofCouncilor 


OutofColumn s5ReservationofWomen 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(9) 


General 


For 

For ScheduledScheduled 

CasteTribes 


General Women 


For Backward Classof Citizen s 


For 
Scheduled 

Caste (outof 


For Scheduled ofTribes (outof 


For Backward Classof Citizens (outof 
col.8) 


col.6) 


col.7) 


Lanja 


Lanja 
Nagar Panchayat 


С 


17 


11 


1 


0 


5 


9 


0 


0 


KONDAJI BHOSALE . 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २७, २०१९ / भाद्र ५, शके १९ ४१ 


SHIVAJIDAUND, 

RegionalDirector, MunicipalAdministrationand DivisionalCommissioner,KonkanDivision. 


NaviMumbai, Dated23rdAugust2019. 


